सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय 
क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरुग्णांसाठी 
आवश्‍यक असणाऱ्या पुरक औषधे, औषधी- 
प्रयोगशाळा साहित्य या एकूण २५ बाबींची खरेदी 
करण्यासाठी लेखाशीर्ष २२१० ५१७५, लेखाशीर्ष 
२२१० ०१९१ व लेखाशीर्ष २२१० ०६७४ अंतर्गत 
रु.७,३२,१३,५८५/-(सात कोटी बत्तीस लक्ष तेरा 
हजार Waal पंच्याऐंशी फक्त)इतक्या रकमेची 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२२/प्र.क्र.१७३/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२३. 


१) सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्र. जा.क्र. ७9१४-१५ आसेआ/खरेदी 
कक्ष/सन २०२२-२३/वर्षाकरीता औषधे खरेदीस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव 
/२०२२, दिनांक -२० डिसेंबर २०२२. 

2) सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , Weg यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 
ससंआसे/कुष्ठवक्षय/औभा/प्रशा.मंजूरी/क्षयरोग/२२-२३/४९००९-१२/२०२२ दि.-१९.१२.२०२२. 
3) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील दिनांक १२.०९.२०२२ रोजीची मान्य टिप्पणी. 

४) सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , पुणे-६ यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 
ससंआसे/कुष्ठवक्षय/औ.भा/प्रशा.मंजूरी/क्षयरोग/२२-२३/२८२१/२०२२ दि.०७.०२.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरुग्णांसाठी 
आव्यक असणाऱ्या पुरक औषधे, औषधी-प्रयोगशाळा साहित्य या बाबींची लेखाशीर्ष २२१० ५१७५ मधून 
रुपये. ५,९९,९९,९१० (रुपये पाच कोटी नव्यानऊ लक्ष नव्यानऊ हजार Aaa! दहा Had), owls 
२२१० ०१९१ मधून रुपये १,१९,८०,६७५/- (रुपये एक कोटी एकोणीस लक्ष ऐंशी हजार Geral पंच्याहत्तर 
फक्‍त) व लेखाशीर्ष २२१० ०६७४ अंतर्गत रुपये १२,३३,०००/-(रुपये बारा लक्ष तेहत्तीस हजार फक्त) 
असे एकुण रुपये ७,३२,१३,५८५/-(सात कोटी बत्तीस लक्ष तेरा हजार पाचडो पंच्याऐंशी फक्त) इतक्या 
रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२२/प्र.क्र.१७३/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक 20.92.2022 रोजीच्या पत्रान्वये 
सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण 
कार्यक्रमांतर्गत क्षयरुग्णांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पुरक औषधे, औषधी-प्रयोगशाळा साहित्य या 
बाबींची लेखाशीर्ष २२१० ५१७५ मधून रु. ५,९९,९९,९१० (रुपये पाच कोटी नव्यानऊ लक्ष नव्यानऊ 
हजार नऊशे दहा फक्त),लेखाज्लीर्ष २२१००१९१ मधून रुपये १,१९,८०,६७५/- (रुपये एक कोटी 
एकोणीस लक्ष ऐंशी हजार सहाठडो पंच्याहत्तर फक्त) व लेखाशीर्ष २२१० ०६७४ अंतर्गत रुपये 
१२,३३,०००/-(रु.बारा लक्ष तेहत्तीस हजार फक्त) असे एकुण रुपये ७,३२,१३,५८५/- (सात कोटी बत्तीस 
लक्ष तेरा हजार पाचशे पंच्याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस परिच्छेद क्र.०३ खालील नमुद 
केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र 
खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र 
अ- अनुदानाचा तपशिल 


(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र अनुदानाचा स्रोत अर्थसंकल्पीय अनुदानाचा । एकूण खरेदीची 
राज्य अनुदान सन २०२२-२३ | तपशिल रक्‍कम रुपये 
| लेखाशिर्ष क्र.२२१० ५१७५ ६,००,००,००० ५,९९,९९,९१०/- 
२ लेखाशिर्ष क्र.२२१० ०१९१ १,३३,५०,००० १,१९,८०,६७५/- 
3 लेखाशिर्ष क्र.२२१० ०६७४ १३,७०,००० १२,३३,०००/- 
एकूण ७,४७,२०,००० ७,३२,१३,५८५ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२२/प्र.क्र.१७३/आरोग्य-८ 


ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 


(अंदाजित रक्‍कम रुपयांत) 

ee oan औषधे / साहित्याचे नांव संख्या ae खरेदीची 
क्र. क्रमाक नग एकूण किंमत 
1 Disposable N 95 Mask (Respirators) 553400 5.61 3104574 
2 Centrifuge Tube 50 ml (Falcon Tube) 1185600 6.54 7753824 
3 Microslides (Packet of 50 Slides) 68700 33 2267100 
4 Sputum Container 4665200 1.7 7930840 
5 Thermocol Boxes (2 Sample Size) 35000 100 3500000 
| 6 | Thermocol Boxes (6 Sample Size) 50000 135 6750000 
7 Triple Layer Face mask 842600 0.92 775192 
| 38 | Tab. Amoxy + Clavunate 625 mg 419600 4.45 1867220 
| 9 | Tab. Azithromycin 500 mg 363900 5.02 1826778 
10 Cough Expectorant 100 ml 682000 22.96 15658720 
11 | 22105175 | Surgical Rubber Gloves 6.5 200000 7.95 1590000 
12 Surgical Rubber Gloves 7 300000 7.95 2385000 
13 Disposable Syringe 5 ml 213100 1.47 313257 
14 Tab. Etophylline + Theophylline 411000 0.72 295920 
15 Inj. Etophylline + Theophylline 295300 1.81 534493 
16 Cap Omeprazole 20 mg 884100 0.39 344799 
17 Tab. Paracetamol 500 mg 1480600 0.29 429374 
18 X-Ray Films Green Base 10*12 360 | 1523.38 548417 
19 X-Ray Films Green Base 12*15 1020 | 1689.38 1723168 
20 X-Ray Films Blue Base 10*12 | 90 | 1163 104670 
21 X-Ray Films Blue Base 12*15 170) 1744.5 296565 
22 Binacular Microscope 301 25000 7525000 
23 0... LED FM Microscope 63 70725 4455675 
24 9100674 Objective Lense 10 X (Oil Emmersion) 270 2500 675000 
25 Microscope Eye Piece 10 X 620 | 900 | 558000 
एकूण 73213585 


०२. सदर खरेदीसाठी अंदाजे रुपये ७,३२,१३,५८५/-(रुपये सात कोटी बत्तीस लक्ष तेरा हजार 
पाचशे पंच्याऐंशी फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असुन सदरचा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात 
लेखाशीर्ष-२२१० ५१७५, खालील रुपये ६,००,००,०००/- लेखाशीर्ष-२२१० ०१९१,खालील रुपये 
१,३३,५०,००/- व लेखाशीर्ष-२२१० ०६७४ खालील रुपये १३,७०,०००/-असे एकुण रु. 


७,४७,२०,०००/इतक्या रकमेतून भागविण्यात येणार आहे . वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, सहसंचालक, 


आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , पुणे-६ यांच्या 
स्वाक्षरीने राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत, सन २०२२-२३, प्रशासकीय मान्यतेच्या 


प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) व विनियोग प्रमाणपत्र प्रमाणित केळे आहे. 


तसेच सदर प्रस्तावास आयुक्‍त आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई यांनी त्यांच्या दि.१२.०९.२०२२ रोजीच्या 


टिपणी अन्वये मान्यता दिलेली आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२२/प्र.क्र.१७३/आरोग्य-८ 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदरहू औषधांची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fairest (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल sean रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७) सदर खरेदीसाठी अंदाजे रुपये. ७,३२,१३,५८५/- इतका खर्च अपेक्षित असुन सदरचा खर्च 


राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत, सन २०२२-२३ लेखाशीर्ष-२२१० ५१७५, खाली रुपये 
६,००,००,०००/- लेखाशीर्ष-२२१० ०१९१,खाळील रुपये १,३३,५०,००/- व लेखाशीर्ष-२२१० ०६७४ 


खालील रुपये १३,७०,०००/अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या रुपये ७,४७,२०,०००/-इतक्या रकमेतून 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२२/प्र.क्र.१७३/आरोग्य-८ 


भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता 
घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe watt (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील मंजुर व शिल्लक अनुदानातुन व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा areal निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ 
दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त परिच्छेद क्र.०३ मधील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व 
खरेदी नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, सहसंचालक, 
आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई व सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , पुणे-६ यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


og. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१४१५३३३६५२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 
| A \ H A \ N F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f1 


1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717 
A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5 


DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, cn=LAHANE 
VUAYKUMAR LAXMANRAO 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२२/प्र.क्र.१७३/आरोग्य-८ 


संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
४) सह GASH, ARPA सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
५) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 


2) 
) 
) 
६) सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , पुणे-६ 
) 
) 
) 


७) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
१०)अधिदान व Seaton Hag 

११)निवासी Sear परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१२) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


